मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना 

नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र.)१-९७ 
मधील असली ते चारीचापाडा रस्ता, 
ता. अक्राणी या रस्त्याच्या कामास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.३६३/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १४ जून,२०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.५७/बांध-४, 
दि.०२.०२.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ 
१००३/२०२१, दिनांक ०८.०६.२०२१. 


प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्ह्यातील पॅ.क्र.५॥)३-९७ मधील 
असली ते चारीचापाडा रस्ता, ता.अक्राणी या रस्त्याच्या कामास दि.०२.०२.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रू.१२५.४५ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
सदर कामाचा कार्यारंभ आदेशा दि.३०.०७.२०१९ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे विषयांकित रस्त्याच्या सा.क्र.०/६२० ला असलेल्या उदय 
नदीपात्रात अंदाजपत्रकाप्रमाणे ७ मी चे ३ गाळेचा लहान पुल समाविष्ट करण्यात आले होते. परंतु 
सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ च्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्याने व पुरामुळे सदर नदी पात्राची 
रूंदी वाढल्याने प्रत्यक्ष साईटच्या परिस्थितीनुसार ३ मी चे गाळे पुरेसे नाहीत. त्यामुळे त्या ठिकाणी 
सुधारित Hydraulic Calculations नुसार ७ मी चे ४ गाळे लांबींचा पुल बांधणे आवश्‍यक आहे. 
यास्तव मुख्य अभियंता, पुणे यांच्या संदर्भाकीत दि.०८/०६/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्हयातील पॅ.क्र. 9३-९७ मधील 
असली ते चारीचापाडा रस्ता ता. अक्राणी या रस्त्याच्या सा.क्र.०/६२० ला असलेल्या उदय 
नदीपात्रात अंदाजपत्रकाप्रमाणे ७ मी चे ३ गाळेचा लहान Yo समाविष्ट करण्यात आले होते. परंतु 


शासन निर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.३६३/बांधकाम-४ 


सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ च्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्याने व पुरामुळे सदर नदी 
पात्राची रूंदी वाढल्याने प्रत्यक्ष साईटच्या परिस्थितीनुसार ३ मी चे गाळे पुरेसे नसल्याने त्या 
ठिकाणी सुधारित Hydraulic Calculations नुसार ७ मी चे ४ गाळे लांबींचा पुल बांधणे आवश्‍यक 
आहे. उपरोक्त बदलामुळे काँक्रीटच्या व खोदकामाच्या परिणामामध्ये वाढ झाली आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या भौतिक वावातील बदलामुळे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये 
खालीलप्रमाणे वाढ होत आहे. 
(Rs.Lakh) 
Package Name of Sancation | Tender | Tender Cost Revised Excess % Excess 
No Work Cost Cost + Royalty Expenditure over AA over AA 
with Royalty + cost cost 
GST+PVC with 
GST+DPR 
Survey Cost 
NDR-97 | असळी = | 12545 । 103.99 110.40 143.80 18.35 14.63 
ae (4.99% 
चारीचापाडा Above) 
रस्ता, 
ता.अक्राणी 
जि.नंदुरबार 
Total 125.45 | 103.99 110.40 143.80 18.35 14.63 
03. उपरोक्त आर्थिक विश्ळेषनानुसार रु.१४३.८० लक्ष इतका अंतिम खर्च असुन सदर 


कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १४.६३ % जास्तीचा म्हणजेच रू.१८.३५ लक्ष जास्तीचा आहे. 


०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या 14 % 
मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर नंदुरबार जिल्हयातील पॅ.क्र. ७३-९७ मधील असली ते चारीचापाडा 
रस्ता ता.अक्राणी या रस्त्याच्या कामास रु.१४३.८० लक्ष इतक्या रक्‍्कमेस खालील नमुद केलेल्या 
अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


०५. सदर कामावरील GAAP क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१) , मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजनानवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी - 
५०५४ ५१५३” या HERNIA दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासन निर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.३६३/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१४१५४१५२०३२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


oO Oo 
Oo O 
as 


92) 
93) 
१४) 
94) 
१६) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

> R AV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL, 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078de9 
d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F 
6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7 

J A | N A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.06.15 14:35:43 +05'30' 

वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र 
य नयत्रक तथा उप व, महाराष्ट्र शासन. 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधानपरिषद. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, नंदूरबार. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण 

रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

अधीक्षक अभियंता , प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक विभाग, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार. 

कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, नंदूरबार. 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदूरबार. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 

वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती ( बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ$पैकी३ 


